महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक:- असप-१२२२/प्र.क्र.११०/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-१२ जुले, २०२३. 


आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) व ¥(4) नुसार खालील तक्त्यात नमूद अवर सचिवाची बदली 
करण्यात येत असून, त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र. ४ येथे दर्शविल्याप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अवर सचिवाचे नाव सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
विभाग 
Ea 2 3 धिण | 
१ | श्री.राजेश सुधाकर वडनेरकर नगर विकास विभाग विधि व न्याय विभाग 


२. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 

३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.४५/१८ (र. व का), दि.२५.०८.२०२२ 
मध्ये नमूद केल्यानुसार संबंधित अधिकाऱ्याने कार्यमुक्त होताना कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक 
आहे. 

४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०७१२१३३८४९८७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने a re caging 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


VINAYAK BABURAO MANE  iessesccoses postcode 100032 setlanarstta, क 
IN 


imber=174004518DCF8ACA2F592B0E3DB67D5 19F7D7899F46 
BEBFB7A9970706B2C9983, cn=VINAYAK BABURAO MANE 
Date: 2023,07.12 13:40:14 +05'30 


(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अ.मु.स./प्रधान सचिव. 

३. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव- नगर विकास विभाग/विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सह/उप सचिव (आस्थापना) - नगर विकास विभाग/विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. श्री.राजेश सु. वडनेरकर, अवर सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. निवडनस्ती- कार्या-१४. 


